दिनांक १५ ते 29 डिसेंबर, 2023 या कालावधीत नवी 
दिल्ली येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीकेट 
स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०२२-२३/सीसीएससीएसबी, दिनांक ०६.११.२०२३ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखाना यांचे पत्र क्र.-अभानासे/क्रीकेट/२०२३-२४, 
दि.०५.१२.२०२३ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/१०२०, दि.११.१२.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नवी fest येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीकेट स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता ओव्हल मैदान, चर्चगेट, मुंबई येथे दि. ०४ डिसेंबर, २०२३ 
रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे 
होणार्‍या.रु.१,८३,६५०/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष त्र्याऐंशी हजार Geral पन्नास फक्त) इतक्या 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ११ ते १३ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२३ 
(म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या 
विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ११ ते २१ डिसेंबर, २०२३ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
CSRS असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 
१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवाळय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 
५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवाळासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 
६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१५१३०३५२५६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e9186e 
40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

A N A N D RAO D F R F serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31 BA9SFBF63804F49 
9D4335774E27423E401 36397, cn=RANSING ANANDRAO DERE 
Date: 2023.12.15 13:04:15 +05'30' 

(RFT Se) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

. जिल्हा क्रोडा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


A) Ww 


£० ७ GMS 9८ ९७ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रिकेट संघाचे 
प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


सावंत, राज्यकर 
निरीक्षक 


अ.क्र खेळाडूचे नाव पुलओव्हर | किटबँग विभाग/कार्यालय 

हिं श्री. मनिष धनु होय होय | वस्तू व सेवाकर कार्यालय, राज्यकर 
(कर्णधार) आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरीक्षक 

२ श्री. महेश गं. मुंढे, होय होय | कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प 
कनिष्ठ अभियंता विभागीय पथक, आंबडपाल, कुडाळ, 

सिंधुदुर्ग. 

३ श्री. भरत शा. लोहार, होय होय | Sardar होमगाड, बृहन्मुंबई, जुने 
वरिष्ठ लिपिक सचिवालय विस्तारगृह, मुंबई. 

४ श्री. हनुमंत शां. गाडे, होय होय | मुख्य अभियंता (वि.प्र) जलसंपदा विभाग, 
प्रथम लिपिक सिंचन भवन बारणे रोड, पुणे- ४११०११. 

५ श्री. महेंद्र सि. जगताप, होय होय | विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय, उद्योग, 
शाखा अभियंता, उर्जा, कामगार व खनीकर्म विभाग, 

सदाशिव पेठ, पुणे. 

६ | श्री. विजय अ. tea, | होय होय । तहसिल कार्यालय, माळाशिरस, जिल्हा 
मंडळ अधिकारी, पिळीव सोलापूर. 

७  । श्री. अभिजीत खंकाळ, होय होय | न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
प्रयोगशाळा परिचर संचालनालय, हंस भुग्रा मार्ग, कालिना, 

सांताक्रुझ, मुंबई. 

८ श्री. हेमंत पं. lex, होय होय | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग (उत्तर ) नाशिक यांचे कार्यालय, 
सहायक उंटवाडी रोड, नाशिक. 

९ श्री. पवनर. फड, लेखा | होय | होय | जिल्हा कोषागार कार्यालय, जिल्हाधिकारी 
लिपीक कार्यालय, नंदुरबार. 

a ० | SM, फिरोज मुख्तार होय | होय | वैद्यकोय अधिक्षक, शासकीय प्रसुतीगृह व 
खान, कनिष्ठ लिपीक दवाखाना, उल्हासनगर-४. 

गि १ | atl. महेंद्र सं. निकम, होय होय | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
चौकीदार विद्युत विभाग, उंटवाडी रोड, नाशिक 

१२ | श्री.सोहन ल. वीर, होय । होय | तहसिलदार कार्यालय, संगमेश्वर 
तलाठी (देवरुख), ता. संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी. 

१३  । श्री.श्रीकांत सोनावणे, होय | होय jade बांधकाम विभाग,मंत्रालय, 
शिपाई मुंबई. 

१४ श्री. निलेश year होय होय | वस्तू व सेवाकर कार्यालय, राज्यकर 


आयुक्त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


१५ | at. संजय शि. राठोड, होय होय | जिल्हा निवडणूक कार्यालय, ठाणे. 
महसूल सहायक जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे. 

१६ श्री. विनोद प्र. विरघट, होय होय ।वस्तू व सेवा कर कार्यालय, कल्याण, 
राज्यकर अधिकारी जिल्हा ठाणे. 

१७ | ait. पराग दिक्षीत, होय । होय | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक 
लघुलेखक (प्रशिक्षक) 

१८ | श्री. संजय म. पोफळे, होय । होय | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

(व्यवस्थापक) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “ब” 
दि.१५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा 
क्रिकेट स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या क्रिकेट संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 
तपशील 
निवड चाचणीसाठी जिमखान्याचा सेवा खर्च. Ca, पोस्टेज स्टॅम्प व प्रवास १०००/- 
खर्च इ.) 
निवड समिती सदस्यांसाठी, मानधन, (मुख्य निवड समिती सदस्य रु. २५००५ ४५००/- 
सहाय्यक ४ रु.५००) 
र / 
1०006. 
a 
दिनांक ११ ते 93 डिसेंबर,२०२३ या कालावधीत निवड झालेल्या खेळाडूंसाठी ५०००/- 
आयोजित करण्यात आलेल्या सराव सत्रासाठी १० चेंडू रु. ५००/- प्रमाणे. 
दिनांक ११ ते १३ डिसेबर,२०२३ या कालावधीत आयोजित प्रशिक्षण शिबीरासाठी ६०००/- 
निवड झालेल्या खेळाडूंना अल्पोपहारासाठी खर्च (20x100x3) प्रमाणे. 


क 
र ४ 


:3 1 
वी ० 


A 


AV 


रु. २००/- प्रमाणे ६ अँब्डमन गार्डस १,२००/- 
४ | रु. २,०००/- प्रमाणे ४ बटींग |ग्लोव्हज ८,०००/- 
५ | रु. ८००/- प्रमाणे ६ थायपॅड ४,८००/- 


रु जोड : पॅ ust _ 
रु. 2,400/- प्रमाणे यष्टीरक्षणासाठी ग्लोव्हज व SA. २,५००/- 
७ | रु. ५००/- प्रमाणे स्प्धिसाठी १० क्रिकेट चेडू ५,०००/- 
हेल्मेटस 1 
रु वूलन मोजे. 


नी 


८ 38007 
र 7 
टर 


ड) 


— 


A 


138007 
307 
0007 
13007 


एकूण :- (रु. एक लाख त्र्याऐंशी हजार सहाशे पन्नास फक्त) १,८३, ६५०/- 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


विवरणपत्र “क 
दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रिकेट स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या संघाची 
निवड करण्यासाठी दिनांक ४ डिसेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले कर्मचारी 
खेळाडूंची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


अ.क्र. । नाववपदनाम विभाग/ कार्यालय 
| श्री. मनिष धनु (कर्णधार) वस्तू व सेवाकर कार्यालय, राज्यकर आयुक्‍त 
राज्यकर निरीक्षक कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
२. श्री. महेश गं. मुंढे, कनिष्ठ अभियंता कार्यकारी अभियंता, मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, 


आंबडपाल, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. 

3 श्री. भरत शा. लोहार, वरिष्ठ लिपिक । समादेशक होमगार्ड, बृहन्मुंबई, जुने सचिवालय 
विस्तारगृह, मुंबई. 

४ | it. हनुमंत शां. गाडे, प्रथम लिपिक मुख्य अभियंता (वि.प्र) जलसंपदा विभाग, सिंचन 
भवन बारणे रोड, पुणे- ४११०११. 

५ | श्री. महेंद्र सि. जगताप, शाखा अभियंता, | विद्युत निरीक्षक यांचे कार्यालय, उद्योग, उर्जा, 
कामगार व खनीकर्म विभाग, सदाशिव पेठ, पुणे. 


६ | ait. विजय अ. एकतपुरे, तहसिल कार्यालय, माळाशिरस, जिल्हा सोलापूर. 
मंडळ अधिकारी, पिलीव 
७ | ait. अभिजीत खंकाळ, न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
प्रयोगशाळा परिचर हंस भुग्रा मार्ग, कालिना, सांताक्रुझ, मुंबई. 
८ | ail. हेमंत पं. खोटरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (SR) नाशिक यांचे कार्यालय, उंटवाडी रोड, 
नाशिक. 
९ श्री. पवनर. फड, लेखा लिपीक जिल्हा कोषागार कार्यालय, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, नंदुरबार. 
| o श्री. फिरोज मुख्तार खान, वैद्यकोय अधिक्षक, शासकीय प्रसुतीगृह व 
कनिष्ठ लिपीक दवाखाना, उल्हासनगर-४. 
aa श्री. महेंद्र सं. निकम, चौकोदार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विद्युत 
विभाग, उंटवाडी रोड, नाशिक 
१२ | श्री. सोहन ल. वीर, तलाठी तहसिलदार कार्यालय, संगमेश्वर (देवरुख), ता. 
संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी. 
१३ | श्री. श्रीकांत सो. सोनावणे, शिपाई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४ श्री. निकेत सु. कुसनाळे, जीएसटी भवन, चिंतामणी नगर, म्हाढा 
राज्यकर निरिक्षक कॉलनीसमोर, 


सांगली - ४१६४१६. 
१५ | a. संजय शि. राठोड, महसूल सहायक | जिल्हा निवडणूक कार्यालय, ठाणे. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


१६ | श्री. विनोद प्र. विरघट, राज्यकर वस्तू व सेवा कर कार्यालय, कल्याण, जिल्हा- ठाणे. 
अधिकारी 

१७ | श्री. चेतन विलासराव बिरारीस, आदिवासी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मानुर 
सहा. अभियंता श्रेणी-१ ता. कळवण, जिल्हा - नाशिक. 

१८ | श्री. मितेश स. जाधव, शिपाई कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई § १. 

१९ | a. संजय नि. ओहोळ, तारतंत्री प्रक्षेत्र व्यवस्थापक, वळुमाता प्रक्षेत्र जत, सांगली. 


२० | at. रविद्र ज्ञा. सहाणे, विष्ठ लिपीक । विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे विभाग, पुणे. 


२१ श्री. जितेंद्र द. गुंडाळ, कनिष्ठ लिपीक ।कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकौ भांडार विभाग, 


दापाडी, पुणे. 

२२ श्री. जितेंद्र प. राऊत, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, 
सहा. रासायनिक विश्लेषक दिंडोरी रोड, नाशिक. 

23. श्री. केशव विश्वनाथ देवकर, उपवनसंरक्षक वाशिम, वनविभाग, वाशिम. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

२४ | श्री. शिवाजी लक्ष्मण शिदे, उपवनसंरक्षक वाशिम, वनविभाग, वाशिम. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

२५ | श्री. शयाम तानाजी कुटे, नियतक्षेत्र उपवनसंरक्षक वाशिम, वनविभाग, वाशिम. 
अधिकारी 

२६ | al. सुमेध धनंजय शिदे, प्रयोगशाळा  । रा.आ. पोद्दार वैद्यक महाविद्यालय, वरळी, मुंबई. 
सेवक 


२७ | श्री. संदिप चं. विघ्ने, वरिष्ठ लिपीक औ.प्र. संस्था शिरुर (का.) ता. शिरुर, जिल्हा- बीडः 


२८ | at. अक्षर वि. चव्हाण, कनिष्ठ अभियंता | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य मुंबई, वरळी, 


मुंबई. 
२९ श्री. रोशन शोख विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई. 
३० | श्री. महेश उ. मोहिते, राज्यकर जी.एस.टी. भवन, चितामणीनगर, सांगली. 
निरिक्षक 
39 श्री. अनिल पां. विघ्ने, ग्रामसेवक पंचायत समिती खेड (राजगुरु नगर) ता. खेड, 
जिल्हा- पुणे. 
३२ | श्री. ओमकार पंडीत वैती, शिपाई जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे (सामान्या शाखा) 
33 श्री. जयेश सु. महाजन, लिपिक औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, वांद्रे 
टंकलेखक कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू), मुंबई. 
३४ श्री. गणेश दे. सुपे, ना. तहसीलदार सेनापती बापट रोड, पुणे. 
३५ श्री. मनोज एस. दाभाडे, सहायक बांधकाम भवन, त्रिबक रोड, नाशिक. 
अभियंता 
३६ | श्री. मयूर डी. राजपूत, सहायक बांधकाम भवन, त्रिबक रोड, नाशिक. 
अभियंता 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


३७ | Ft. ज्ञानेश्वर जी. पेंढारे, सहायक कार्यकारी अभियंता कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम 
अभियंता डिव्हीजन, बांधकाम भवन, नाशिक. 
३८ | श्री. राहूल पठाडे, सहायक अभियंता । कार्यकारी अभियंता कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम 
डिव्हीजन, बांधकाम भवन, नाशिक. 
३९ श्री. संकेत वैभव दिवटे, कनिष्ठ अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
लेखापाल 
४० | at. पराग र. दिक्षित, लघुलेखक जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक 
४१ श्री. विकास बाबासाहेब माने, कोतवाळ । तहसिल कार्यालय, मंगळवेढा. 
४२ श्री. कृष्णा रामदास दळवी, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, येरवडा, पुणे. 
राज्यकर निरिक्षक 
83 श्री. विकास नारनाळीकर, तालुका कृषि अधिकारी, मुखेड, नांदेड. 
मंडळकृषी अधिकारी 
४४ | श्री. संभाजी गु. गिरी, कृषि सहाय्यक । तालुका कृषि अधिकारी, मुखेड, नांदेड. 
४५ श्री. शैलेश ना. सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता, जा.ब॑. सार्वजनिक बांधकामा 
उपविभागीय अभियंता विभाग, औरंगाबाद (संभाजी नगर) 
४६ श्री. वैभव चौधरी, स.अ.श्रे.२ अ.अ. राज्यस्तरीय तोत्रिक सल्लागार समिती, 
नाशिक. 
४७ श्री. दिपक बा. वेरणे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, कर्जत. 
४८ श्री. दत्ता नाईकवडे, वरिष्ठ लिपिक DISH बांद्रा (प), मुंबई. 
४९ | श्री. आनंद व्ही. नागटिळक, वरिष्ठ उपसंचालक, लघु न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक 
लिपिक प्रयोगशाळा, रत्नागिरी. 
५० | श्री. अमोल महाडिक, तहकसल कार्यालय, पारनेर, अहमदनगर. 
५१ । श्री. अंबादास र. नवगिरे, शिपाई जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर. 
५२ श्री. योगेश्वर मोरे, शिधावाटप कार्यालय १६५, शिंदेवाडी, दादर (पू), 
सहा. शिधावाटप कार्यालय मुंबई 
५३ | St. अभिषेक गुडेकर, प्रयोगशाळा गुण नियंत्रण कार्यालय, चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी. 
सहायक 
५४ श्री. भास्कर पाटील, कोतवाल तहसिल कार्यालय, पनवेल. 
५५ | श्री. जयेश ध. सुसविरकर, कर आस्थापना अधिकारी (आस्था ११) विशेष राज्यकर 
सहाय्यक आयुक्त, वस्तू व सेवा कर कार्यालय, माझगांव, 
मुंबई. 
५६ श्री. सय्यद दिखार अखतर, उपलेखा । जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग -१, सहकारी 
परिक्षक संस्था, संभाजी नगर. 
५७ | एम.व्ही. मोटधरे, सहा. शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता, भंडारा पाटबंधारे मंडळ, 
भंडारा. 
५८ | at. मोहन आर. धांडल, कनिष्ठ लिपिक | पोलीस अधिक्षक कार्यालय, बुलढाणा. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-१४२३/प्र.क्र.१८४/क्रीयुसे-२ 


५९ | श्री. राजेश एन. सिदुसरे, वरिष्ठ लिपीक | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया. 
go श्री. प्रविण मो. Grohl, सफाईकामगार | सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
६१ | डॉ. मनोजकुमार ज्ञा. शिदे, जिल्हा wy संवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर. 
६२ | att. विजयकुमार ना. पळसेकर, कार्यकारी अभियंता, भंडारा पाटबंधारे विभाग, 
प्रथम लिपीक भंडारा. 
६३ श्री. प्रविण रंगनाथ इलग, लिपीक सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
६४ | श्री. दिनेश भरत लवंदे, तारतंत्री मंत्रालय विद्युत उपविभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६५ | ait. बापू देविदास हेगडे, राज्यकर वस्तू व सेवा कर कार्यालय, पाथर्डी फाटा, नाशिक. 
निरीक्षक 
६६ | श्री. दिलदारअहमद अली are, वस्तू व सेवाकर कार्यालय, राज्यकर सह आयुक्त, 
राज्यकर अधिकारी नोडल-७, माझगांव, मुंबई. 
६७ श्री. सुरेश रामराव देवकर, कर सहायक | वस्तू व सेवाकर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
६८ । श्री. निलेश सुरेश सावंत, राज्यकर वस्तू व सेवाकर कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 
निरीक्षक 
६९ | श्री. मिलिद रा. कानडे, सहा. कक्ष जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 
७० | at. हेमंतकुमार ग. घोलप, सहा. संकल्पचित्र विभाग, पुणे -१. 
अभियंता श्रे-१ 
७१ | at. इनेश भिमासिंग पावरा, वनरक्षक । वनक्षेत्र सांगवी वन विभाग, धुळे. 
७२ | Stl. जुगल गुलाबराव जाधव, शाखा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर, जिल्हा नांदेड 
अभियंता 
03 श्री. विलास अरुण थोरात, वरीष्ठ सार्वजनिक बांधकाम आदिवासी विभाग, कळवण, 
लिपीक जिल्हा नाशिक. 
oy श्री. Hear गणपत जाधव, मंडळ तहसिल कार्यालय, सांगोला, जिल्हा सोलापूर. 
अधिकारी 
७५ श्री. oder जितेंद्र सुपाडिया, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई- 
लिपिक टंकळेखक ५१. 
७६ | St. मकरंद गयावळ, कक्ष अधिकारी वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
RANSING ५-1... 
(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


